सामाजिक न्याय विभागाच्या अनुसूचित जाती घटक 
कार्यक्रमांतर्गत कृषी पंप ग्राहकांना वीज दरात 
सवलतीसाठी अनुदान वितरण सन २०२०-२१ 
मागणी क्र.एन-३ (मुख्यलेखाशिर्ष २८०१५६६१). 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : निधिवि-२०२०/प्र.क्र.३९/ऊर्जा-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक -: १६.१०.२०२० 

वाचा -: १) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थस-२०२०प्र. क्र. ०६/अर्थ-३, दिनांक १६ एप्रिल, 2020 

२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक अर्थस-२०२०/प्र. क्र. ६५/अर्थ-३, दिनांक ०४ मे, २०२० 

३) महावितरण कंपनीचे पत्र क्र. CE(COMM)/SUBSIDY/CSP/99328, दिनांक १५ जुन, २०२०. 

8) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्र. बीजीटी-२०२०/प्र.क्र.०६/ अर्थसंकल्प 

(विघयो), दिनांक १४ ऑक्टोबर, २०२० 
प्रस्तावना- 
राज्यातील कृषीपंपधारकांना दरवर्षी सवलतीच्या दरात वीज पुरवठा करण्यात येतो व त्याची प्रतिपूर्ती 

करण्यासाठी महावितरण कंपनीस अर्थसहाय्य देण्यात येते. यापुढेही सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभागाच्या विशेष 
घटक योजनेंतर्गत अनुसूचीत जातीच्या संबंधीत कृषीपंपधारक या वैयक्तिक लाभार्थ्यांना वीज दरात सवलत देण्यासाठी 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभागाने सन २०२०-२१ करिता महावितरण कंपनीस अर्थसहाय्य उपलब्ध करून 
देण्यासाठी रु. १९७.८६ कोटी इतकी तरतूद केली आहे. 
२. सदर तरतूदीपैकी वित्त विभागाच्या संदर्भिय शासन निर्णय क्र.२ मधील सूचनांच्या अनुषंगाने सामाजिक न्याय व 
विशेष सहाय विभागाने १५ टक्केच्या मर्यादेत रू. २९.६७९ कोटी इतकी तरतूद संदर्भिय शासन निर्णय क्रमांक-४ अन्वये 
महावितरण कंपनीस वितरीत करण्यासाठी प्रशासकीय विभाग म्हणून ऊर्जा विभागास उपलब्ध करून दिली आहे. सदर 
तरतूद रू. २९,६७,९०,०००/- (रूपये एकोणतीस कोटी सदुसष्ट लाख नव्वद हजार फक्त) महावितरण कंपनीस वितरीत 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित यांना सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या अनुसूचीत 
जाती घटक कार्यक्रमाअंतर्गत अनुसूचीत जाती तथा नवबौध्द या वैयक्तिक लाभार्थ्यांना कृषीपंपधारकांना वीज दरात 
सवलत देण्यासाठी रू. २९,६७,९०,०००/- (रूपये एकोणतीस कोटी सदुसष्ट लाख नव्वद हजार फक्त) महावितरण 
कंपनीस रोखीने वितरीत करण्यास शासन मंजुरी देण्यात येत आहे. 
२. या निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेल्या निधीची रक्‍कम फक्त अनुसूचीत जाती तथा नवबौध्द लाभार्थ्यांवरच 
वीज दरात सवलतीपोटी खर्च होईल याची दक्षता विभाग स्तरावर ऊर्जा-५ ने तसेच महावितरण कंपनीने घ्यावी. तसेच 
ज्या उद्देशासाठी सदर निधी मंजूर करण्यात आला आहे त्याच उद्देशासाठी तो उपयोगात आणला जाईल याची जबाबदारी 
महावितरण कंपनीची राहील. 


झासन निर्णय क्रमांकः निधिवि-२०२०/प्र.क्र.३९/ऊर्जा-३ 


३. वरील बाबींचा खर्च मागणी क्र.एन-३, २८०१, वीज, उप मुख्यलेखाशिर्ष-०५ पारेषण व वितरण, गौणशिर्ष ७८९ 
अनुसूचीत जाती घटक योजना, गट BY (०१ अनुसूचीत जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत योजना उप गट शिर्ष (०१) (०२) 
कृषी पंप ग्राहकांना वीज दरात सवलत (कार्यक्रम) योजना सांकेतांक (२८०१५६६१) ३३, अर्थसहाय्य या लेखाशिर्षाखाली 
सन २०२०-२१ करिता मंजूर अनुदानातून खर्ची टाकण्यात यावा. 

४. सदरची रक्कम अधिदान व लेखा अधिकारी यांच्या मार्फत कोषागारातून काढून महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण 
कंपनी मर्यादित, मुंबई यांना अदा करण्यासाठी आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून अवर सचिव (ऊर्जा-३) व नियंत्रण 
अधिकारी म्हणून सह सचिव (ऊर्जा-३), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना प्राधिकृत करण्यात येत 
आहे. सदर मंजूर झालेली रक्‍कम रू. २९,६७,९०,०००/- (रूपये एकोणतीस कोटी सदुसष्ट लाख नव्वद हजार फक्त) 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई येथून महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित यांच्या नावे स्वतंत्ररित्या धनादेश 
काढून वितरित अथवा NEFT/RTGS Fund Transfer gt निधी हस्तांतरीत करण्याची कार्यवाही करावी. 

५. यालेखाशिर्षांतर्गत एक वर्षापुर्वीचे संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही. तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रलंबित नाही. वित्त 
विभागाच्या दिनांक १६ एप्रिल, २०२० च्या परिपत्रकातील सर्व अटींची पूर्तता होत असल्याचे प्रमाणित करण्यात येत आहे. 
सदर खर्च वित्त विभागाच्या दिनांक ०४.०५.२०२० शासन निर्णयानुसार १५% च्या मर्यादेत आहे. 

६. सदर शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ .926/SJSA 
दि.१२.१०.२०२० अन्वये सामाजिक न्याय विभागाने मान्यता दिल्यानुसार प्रशासकीय विभागाच्या अधिकारात सदर निधी 
वितरीत करण्यात येत आहे. 

७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२०१०१६१५४२२२५६१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. Nanasaheb 
Rajaram Dhane 


(ना. रा. ढाणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 
१. अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, प्रकाशगड, वांद्रे (पूर्व), 
मुंबई ५१ 
२. सह सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग (अर्थसंकल्प-विघयो) मंत्रालय, मुंबई ३२ 
३. उप सचिव (ऊर्जा-५) उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४००० ०३२. 
४. मा.विरोधी पक्ष नेता विधानपरिषद/विधानसभा,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
५. महालेखापाल,(लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई-४०० ०२०, 
६. महाळेखापाल,(लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, नागपूर-२, 
७. अधिदान व लेखा अधिकारी (अराप/रालेवि), मुंबई, 
८. अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई, 
९. कक्ष अधिकारी (रोख), उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४००० 032 
१०. वित्त विभाग (१६ व्यय/साऊ/साधनसंपत्ती/१३ अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
११. निवडनस्ती (ऊर्जा-३) उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४००० ०३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


